एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-५ 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१७ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून निवड झालेल्या सहायक आयुक्त, 
गट-अ व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन अधिकारी संवर्गातील उमेदवारांच्या 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधीकरीता अधिसंख्य 
पदे निर्माण करणेबाबत व त्यांच्या वेतनाबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०१९/प्र.क्र.०६/२०२०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२० 


संदर्भ 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/ 

१२-अ, दिनांक २०.०१.२०१४ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा 
दिनांक २०.०२.२०१६ 

३)शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.३५/ 
सीपीटीपी, दिनांक २५.०९.२०१९ 

४)शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.३५/ 
सीपीटीपी, दिनांक ३१.१०.२०१९ 


प्रस्तावना - 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२०१९ (सीपीटीपी - ५ व 8६) अंतर्गत कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेत सहायक संचालक, गट-अ संवर्गात २ व कौड़ल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब संवर्गात ३ अधिकारी रुजू झाले आहेत. यापैकी 
गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांना वनामती, 
नागपूर या संस्थेमार्फत दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने सहायक संचालक, गट- 
अ व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब संवर्गामध्ये महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१८ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे निवड 
झालेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -५ मध्ये प्रशिक्षण घेणात्या उमेदवारांसाठी 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.०६/२०२०/प्रशा-२ 


शासन निर्णय : 

कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक संचालक (सध्याचे पदनाम 
सहायक आयुक्‍त) गट-अ संवर्गातील व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी 
या गट-ब संवर्गातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा(मुख्य) परीक्षा-२०१८ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे निवड झालेल्या व प्रशिक्षणासाठी प्रत्यक्ष रुजू झालेल्या सहायक संचालक 
(सध्याचे पदनाम सहायक आयुक्‍त) गट-अ संवर्गातील २ उमेदवारांकरीता सुधारित वेतन 
मॅट्रिक्समधील वेतनस्तर एस-१८(४९१००-१५५८००) मध्ये २ व कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता aries अधिकारी, गट-ब संवर्गातील ३ उमेदवारांकरीता सुधारित वेतन 
मॅट्रिक्समधील वेतनस्तर एस-१५(४१८००-१३२३००) मध्ये ३ अश्शी एकूण ५ अधिसंख्य पदे दिनांक 
३०.०९.२०१९ ते ०३.१०.२०२१ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निर्माण करण्याकरिता शासन मंजूरी 
देत आहे. 

२. सदरची ५ अधिसंख्य पदे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहेत. 

३. सहायक संचालक (सध्याचे पदनाम सहायक आयुक्‍त) गट-अ संवर्गातील २ व कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब संवर्गातील ३ अशा एकूण ५ अधिसंख्य 
पदांच्या दिनांक ३०.०९.२०१९ ते ०३.१०.२०२१ या दोन वर्षांच्या कालावधीतील वेतनावर येणारा खर्च 
“मागणी क्र.झेड ए-१, २२३०, कामगार व सेवायोजन, ०२, सेवायोजन, ००४ संशोधन, सर्वेक्षण व 
सांख्यिकी, “०१)(०१) सेवायोजन रोजगार उपलब्धताविषयक माहिती व युवक रोजगारविषयक सेवा 
०१-वेतन, (२२३० ११०७),” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक २५.०९.२०१९ व ३१.१०.२०१९ अन्वये 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ५ व ६ (सीपीटीपी ५ व ६) साठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
केल्या असून परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थींच्या वेतनाबाबत निर्देश दिळे आहेत. त्यानुसार एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ५ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या सहायक आयुक्‍त, गट-अ व कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन, गट-ब संवर्गातील एकूण ५ उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीतील वेतनासंदर्भात पुढीलप्रमाणे आदेशित करण्यात येत आहे- 

अ) सीपीटीपी-५ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्‍तालयांतर्गत सहायक आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील २ व कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन, गट-ब संवर्गातील ३ अशा एकूण ५ प्रशिक्षणार्थी/परिविक्षाधीन उमेदवारांच्या 
वेतनासाठी सहायक आयुक्‍त (लेखा), PACT विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण 
भवन, नवी मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. तसेच, सदर प्रशिक्षणार्थींचे सेवार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.०६/२०२०/प्रशा-२ 


प्रणालीमध्ये नोंदणी करणे, डीसीपीएसकरीता क्रमकांक घेण्याची कार्यवाही कौडल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्याकडून करण्यात यावी. 

ब) उपरोक्त ५ परिविक्षाधीन उमेदवारांपैकी सहायक आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील २ उमेदवार 
दिनांक ०४.१०.२०१९ ते दि.२२.०३.२०२० या २४ आठवड्यांच्या कालावधीत यशदा, पुणे येथे व 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन, गट-ब संवर्गातील ३ उमेदवार हे 
दि.३०.०९.२०१९ ते १५.०३.२०२० या २४ आठवड्यांच्या कालावधीत वनामती, नागपूर येथे प्रशिक्षण 
घेणार आहेत. या कालावधीत द्यावयाच्या ठोक वेतनासाठी सहायक आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील २ 
उमेदवारांना प्रति महिना प्रति अधिकारी ₹३०,०००/- याप्रमाणे एकूण ₹३,३६,७६८/- (अक्षरी रुपये 
तीन लाख छत्तीस हजार Gea अडुसष्ट फक्त) इतका एकत्रितरित्या अग्निम निधी यशदा, पुणे यांना 
व कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन, गट-ब संवर्गातील ३ उमेदवारांना प्रति महिना 
प्रति अधिकारी ₹ २०,०००/- याप्रमाणे एकूण ₹३,३२,०१०/- (अक्षरी रुपये तीन लाख बत्तीस हजार 
दहा फक्त) इतका एकत्रितरित्या अग्निम निधी वनामती, नागपूर यांना त्याच्या खाळील बँक खात्यावर 
lated विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
जमा करावा. 

१) यशदा, पुणे यांच्या बँक खात्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे- 

नाव : YASHWANTRAO CHAVAN ACADEMY OF DEVELOPMENT 

ADMINSTRATION (YASHADA) 
बँकेचे नाव : IDBI BANK LTD., RAJAS APTS. PLOT NO.93, ABHIMANSHREE 
ROAD, AUNDH PUNE-411007 

खाते क्रमांक : 062104000065663 

IFS Code - IBKL0000062 

MICR Code- 411259003 

२) वनामती, नागपूर यांच्या बँक खात्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे- 

नाव : DIRECTOR VANAMATI (CPTP), NAGPUR 

बँकेचे नाव : STATE BANK OF INDIA, PBB, RAMDASPETH, NAGPUR. 

खाते क्रमांक : 38550690415 

IFS Code - SBIN 0004101 

क) परिविक्षाधीन कालावधीतील तांत्रिक प्रशिक्षण या टप्प्याचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 
(एकूण २४ आठवड्यानंतर) प्रशिक्षणार्थी/ परिविक्षाधीन सहायक आयुक्‍त, गट-अ व Hew विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन, गट-ब अधिकारी जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणाच्या टप्प्यासाठी हजर 
झाल्यापासून या उमेदवारांना नियमित वेतन प्रदान करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे आधीच्या २४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.०६/२०२०/प्रशा-२ 


आठवड्यांच्या कालावधीत प्रशिक्षणार्थीना अदा करण्यात आलेली ठोक वेतनाची रक्‍कम आणि 
नियमित वेतन यामधील फरकाची tapas एकरकमी अदा करण्यात यावी. 
५. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक २०.०२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१२५४५८२५०३ असा आहे. हा. शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने शि = 
Shinde cee eo 
(संगीता शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महासंचालक, यठांवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर 

रस्ता, पुणे 

५) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 
बोले पेट्रोल पंपजवळ, अमरावती रोड, धरमेठ, नागपूर-४४२ ४१० 

) उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई 

) सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई 

) अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, नवी मुंबई 

) सामान्य प्रशासन विभाग ( सीपीटीपी) 

qo) वित्त विभाग (कार्यासन वित्तीय सुधारणा) 

११) निवड नस्ती (प्रशञा-२) 


& 


S 


won 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


